महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शनामध्ये देण्यात 
येणारी पारितोषिके आणि गौरव मानधनाच्या 
रकमेत सुधारणा करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र अडीआर -२०१६/प्र.क्र.४५/तांशि-६ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४००००३२. 
दिनांक:- २३ जानेवारी,२०१९. 


वाचा :- 
१. शिक्षण व सामाज कल्याण विभाग एइडी१५६४/३८५-क्यू दिनांक २५ जानेवारी, १९६५. 
२. उच्च व तंत्रशिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एडीआर/१५९२/ (९७००) 
व्यशि-३, दिनांक ९ फेब्रुवारी, १९९३. 
३. उच्च व तंत्रशिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एडीआर १५९३/११५/ 
व्यशि-३,दिनांक ७ डिसेंबर,१९९३ 
४. उच्च व तंत्रशिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एडीआर/१०९४ /५७३९१ 
(२३२)/साशि-५,दिनांक १३ नोव्हेंबर, १९९६ 
५. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एडीआर-१५००/८०४७२/(३४)/साशि-५ 
दिनांक २६ डिसेंबर,२०००. 
प्रस्तावना :- 
कला संचालनालयामार्फत सन १९५५-५६ पासून महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शनाचे आयोजन 
करण्यात येते. सदर प्रदर्शन विद्यार्थी विभाग व कलाकार विभाग san दोन विभागात आयोजित 
करण्यात येते. राज्यातील विद्यार्थी व कलाकार यांच्यामधील कलागुणांना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या 
प्रतिभा शक्तीला व्यासपीठ मिळवून देणे हा दृष्टिकोन प्रस्तुत कला प्रदर्शनामागे आहे. उदयोन्मुख 
कलाकारांना प्रदर्शनाकडे आकर्षित करून जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळावा या उद्देशाने 
प्रदर्शनातील कलाकृतींना पारितोषिके देण्याची प्रथा १९६२ पासून सुरू करण्यात आली. 
काळानुरूप सदर पारितोषिकांच्या आणि गौरव मानधनाच्या रकमेत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शनातील विद्यार्थी विभाग व कलाकार विभागांतर्गत देण्यात 
येणारी पारितोषिके आणि गौरव मानधनाच्या दरांमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे. 
अ) कलाकार विभाग पारितोषिके 


अ.क्र. | विभागाचे नाव | पारितोषिकांची | पारितोषिकांची | पारितोषिकांची 

संख्या रक्कम (प्रत्येकी) | एकूण रक्‍कम 

१ रेखा व STH ६ रु.५०,०००/- रु.३,००,०००/- 

२ | उपयोजित कला 4 रु.५०,०००/- | B.2,40,000/- 

3. | शिल्पकला २ रु.५०,०००/- | रु.१,००,०००/- 
४ | मुद्रावित्रण १ रु.५०,०००/-  । रु.५०,०००/- 
षु अंपग कलाकार १ रु.५०,०००/- रु.५०,०००/- 

विभाग 
एकूणअ १५ रु.७,५०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः ओडीआर -२०१६/प्र.क्र.४५/तांशि-६ 


ब) कलाकार व विद्यार्थी विभागातील नामवंत कलाकार गौरव मानधन 


अ.क्र. विभागाचे नाव पारितोषिकांची | पारितोषिकांची रक्‍कम 
संख्या 
१ कलाकार विभागातील १ रू.१,००,०००/- 
नामवंत कलाकार 
२ | विद्यार्थी विभागातील १ रू.५०,०००/- 
नामवंत कलाकार 
एकूणब २ रु.१,५०,०००/- 
क) विद्यार्थी विभाग पारितोषिके 
अ.क्र. विभागाचे नाव । पारितोषिकांची पारितोषिकांची पारितोषिकांची 
संख्या रक्‍कम एकूण रक्‍कम 
(रुपयांत) (रुपयांत) 
१ चित्रकला व ४ प्रथम-रु.१०,०००/- | रु.२५,०००/- 
रंगकला द्वितीय-रु.७,५००/- 
तृतीय-रु.५,०००/- 
चतुर्थ-रु.२,५००/- 

२ शिल्पकला ४ प्रथम-रु.१०,०००/- | रु.२५,०००/- 
द्वितीय-रु.७,५००/- 
तृतीय-रु.५,०००/- 
चतुर्थ-रु.२,५००/- 

३ उपयोजीत कला 8 प्रथम-रु.१०,०००/- । रु.२५,०००/- 
ट्वितीय-रु.७,५००/- 
तृतीय-रु.५,०००/- 
चतुर्थ-रु.२,५००/- 

8 कला शिक्षण 8 प्रथम-रु.१०,०००/- । रु.२५,०००/- 

प्रशिक्षण द्वितीय-रु.७,५००/- 
तृतीय-रु.५,०००/- 
चतुर्थ-रु.२,५००/- 

षु कला व व्यवसाय 

()धातुकाम २ प्रथम -रु.५,०००/- । रु.७,५००/- 
द्वितीय -रु.२,५००/- 

(॥मातकाम २ प्रथम - रु.५,०००/- । रु.७,५००/- 
द्वितीय -रु.२,५००/- 

(॥)गृहसजावट २ प्रथम -रु.५,०००/- | रु.७,५००/- 
द्वितीय -रु.२,५००/- 

(iv) TAP २ प्रथम -रु.५,०००/- । रु.७,५००/- 
द्वितीय -रु.२,५००/- 

& मुलभूत & प्रत्येकी -रु.५,०००/- | रु.३०,०००/- 

9 दिव्यांग १ रु.१०,०००/- रु.१०,०००/- 

एकूणक ३१ रु.१,७०,०००/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Det Ure क्रमांकः ओडीआर -२०१६/प्र.क्र.४५/तांशि-६ 


०२. उपरोक्त पारितोषिकांच्या दरांमध्ये दर पाच वर्षांनी 4% वाढ करण्यास मंजूरी देण्यात आली 
आहे. 

०३. पारितोषिकांच्या रकमेवर होणारा खर्च, हा मागणी क्र.डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, 
१०१ ललित कला शिक्षण, (०१) (०१) कला संचालनालय (अनिवार्य) (२२०५००१९), ५०- इतर खर्च 
या लेखाशिर्षाखाली नोंदवून तो संबंधित वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून करावा. 

०४. राज्य कला प्रदर्शन कलाकार विभागातील विकल्या जाणाऱ्या कलाकृतींच्या रकमेतून २०% 
इतकी रक्‍कम वसूल करून त्याची पावती संबंधित कलाकारास द्यावी. सदर रक्‍कम "०२०२- 
शिक्षण,क्रिडा, कला व संस्कृती, ०४ कला व संस्कृती,८०० इतर जमा, कला संचालनालय" या 
लेखाशिर्षाखाली जमा करावी. 

०५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०४०/व्यय ५ दिनांक 
२७ डिसेंबर,२०१८ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे. 

०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२३१५५९१८८५०८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandesh Rajaram Utekar 

S a Nn d e S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

क 2.5.4.20=009789e9fe23fde0609638 1 e43bebecd32b5c692c 

Ra a fa aa U te ka [| 899745eee7d89d805005a87, cn=Sandesh Rajaram Utekar 

Date: 2019.01.23 16:10:11 +05'30' 
(सं. रा. उतेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. निरिक्षक चित्रकला व शिल्प, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८, मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र ८, मुंबई /नागपूर, 
७. अधिदान व लेखा परिक्षा, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवडनस्ती /तांशि ६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


